दहशतवाद विरोधी पथक कार्यालयातील विद्युत 
देयाकांच्या थकीत रक्‍्कमेस मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०२२४/प्र.क्र.१०२/विशा-४ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, दुसरा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २७ ATA, २०२४ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दि.१७.०४.२०१५ 
२. शासन निर्णय क्रमांकः विशोष पोलीस महानिरीक्षक,दहडातवाद विरोधी पथक,जा.क्र.११,११२ व 
१४२/विपोमनि /दविप/म.राज्य/ दि.२५/०१/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

दहशतवाद विरोधी पथक कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेली युनिट कार्यालयांची (चारकोप,औरंगाबाद व 
पुणे युनिट ) पुढीलप्रमाणे नमुद थकीत विद्युत देयकांची एकुण रुपये १,१९,५८५/-(एक लाख एकोणवीस हजार 
पाचशे पंच्याऐशी) इतक्या थकीत देयकांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


झासन निर्णय:- 

दहऱतवाद विरोधी पथक कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेली युनिट कार्यालयांची (चारकोप, 
औरंगाबाद व पुणे युनिट ) थकीत विद्युत देयक एकुण रुपये १,१९,५८५/- (एक लाख एकोणवीस हजार पाचशे 
पंच्याऐशी) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


.क्र.१४२/विपोमनि/दविप/म.राज्य/२०२४ सन २०२३-२४ च्या 
.०२/०२/२०२४ ] मंजुर अनुदानतून| 
भागविण्यात येणार 


आहे 
.क्र.१११/विपोमनि/दविप/म.राज्य/२०२४ २५०५६ वरीलप्रमाणे 
24/09/2028 


.क्र.११२/विपोमनि/दविप/म.राज्य/२०२४ वरीलप्रमाणे 
.२५/०१/२०२४ 


एकुण रुपये  १,१९,५८५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०२२४/प्र.क्र.१०२/विशा-४ 


२. राज्य झासनाच्या आस्थापनांना वीज शुल्क (Electecity Duty) देय नसल्याने अशा आस्थपनांमधील वीज 
मीटरांच्या बाबतीत उक्त दाव्याच्या रक्कमेत वीज शुल्काचा समावेडा आहे किंवा कसे याची पडताळणी करावी व 
असल्यास ते प्रदान करावयाच्या उक्त रक्कमेतून वगळण्यात यावे. 


३. उक्त दावा कोषागारात दाखल करण्यास विलंब झाल्याबद्दळ जबाबदारी निश्चित करुन शासनास 
अनुपालन अहवाल सादर करावा. 


४. उक्त खर्च हा “मागणी क्र.बी.१, गृह विभाग, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५-पोलळीलस, १०१ गुन्हे अन्वेषण व 
दक्षता (००), (०५), दहशतवाद विरोधी पथक, (२०५५०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत),” ०६-दूरध्वनी विद्युत व जल 
आकार याखाली चालू वित्तीय वर्षात (२०२३-२०२४)यामध्ये उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दि.१७.०४.२०१५ 
आणि वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग एक मधील अ.क्र.६, महाराष्ट्र वित्तीय नियम 
४० अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण प्रधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२७१५०१२१८७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6d1 bb8a730bc70c2cbcd0b01 bab78ae17bc67 1feb580bcbbcd 
692fb0650b8855, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D ) H | KA | E serialNumber=C5958E733FEF41 BDSDDD91B20A6E0AC739E081BB933D 
0189686449BE15147182, cn=PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 
Date: 2024.03.27 15:11:29 +05'30' 


(प्रविण ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,,मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,दहऱतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
८. अवर सचिव(कार्यासन व्यय-७,अर्थ-११),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
९. कक्ष अधिकारी,कार्या.अर्थ-१,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
qo. निवड नस्ती कार्या.विशा-४, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


